जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या 
व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 

जिल्हा - हिंगोली 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०१८/प्र.क्र.२७३/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक-१८ जून, २०१९ 


वाचा :- (१ कृषि व पदुम विभाग, अधिसूचना क्र. पविआ-२०१४/प्र.क्र.४१४/पदुम -३, 
दिनांक १४.०३.२०१७ 
(२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५०/पदुम -३, 
दिनांक १६.११.२०१८ 
(३) कृषि व पदुम विभाग, शासन पूरक पत्र. क्र. पविआ-१०१८/प्र.क्र.२५०/पदुम -३, 
दिनांक १६.१.२०१९ 


शासन निर्णय :- 

वाचा क्र.२ येथील दिनांक १६.११.२०१८ व अ.क्र.३ येथील दिनांक १६.१.२०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये श्री.वसंत केशवराव म्हस्के, मु.पो.खलगाव, ता. जि.हिंगाली यांची हिंगोली जिल्हा 
प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर चारित्र्य पडताळणी अहवाल अनुकूल 
असण्याच्या अटीवर अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
२. आता, 31.6.3 येथील दिनांक १६.१.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये श्री.वसंत केडावराव 
म्हस्के, मु.पो.खळलगाव, ता. जि.हिंगाली यांची हिंगाळी जिल्हा प्राणी ety प्रतिबंधक सोसायटीच्या 
व्यवस्थापकीय समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून करण्यात आलेली नियुक्‍ती रद्द करण्यात येत आहे. 
३. तसेच, हिंगाली जिल्हा प्राणी क्लेष प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीवर संबंधित 
जिल्ह्यातील मानवहितकारक कार्य करणारे/प्राणी कल्याणासाठी कार्य करणारे कार्यकर्ते या क्षेत्रामध्ये 


श्री. गंगाधर ATS, मु.पो.हट्टा, ता.वसमत, जि. हिंगोली यांचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल अनुकूल प्राप्त 
होण्याच्या अटीच्या अधिन राहून अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. सदर 
अश्ञासकीय सदस्य पदाचा कार्यकाळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून तीन वर्षे राहील. 

४. सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०६१९१६०३३६८३०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढलेला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


॥॥॥॥४॥९॥२४-॥॥१ 
CHAUDHARI 


(विजय का.चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०१८/प्र.क्र.२७३/पदुम-३ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३. अपर मुख्य सचिव, (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 

५. अतिरिक्त आयुक्त, पशुसंवर्धन तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण मंडळ, पुणे. 
. मा.मंत्री (पदुम), यांचे खाजगी सचिव 

७. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 

८. महाव्यवस्थापक, देवनार पश्ुवधगृह, मुंबई. 

९. जिल्हाधिकारी हिंगोली. 

qo. प्रादेशिक सहआयुक्त पश्चुसंवर्धन, हिंगोली 

११. जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपआयुक्त, हिंगोली. 

१२. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली. 

१४. हिंगोली जिल्ह्यातील प्राणी ety प्रतिबंधक सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीचे 

सर्व अशासकीय सदस्य. 
१५. श्री. गंगाधर ATS, मु.पो.हट्टा, ता.वसमत, जि. हिंगोली. 
१६. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


